शासन शुद्धीपत्रक क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३ 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ नुसार 
संचालनालय , लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा संचालनालय या कार्यालयातील व 


अधिनस्त कार्यालयातील 


गट-अ,ब,क व ड 


संवर्गातील पदाकरिता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत 


पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
दि.०४.०३.२०२२ 


वाचा:- वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३, दि.११.०२.२०२१. 
शासन शुद्धीपत्रक :- 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रज्ञा-३, दि.११.०२.२०२१ चे 


सहपत्र विवरणपत्र-अ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या 
“विवरणपत्र-अ” मधील संचालनालय, लेखा व कोषागारे अधिनस्त गट-क संवर्गातील पदांमधील क्र.४ 
येथील “कनिष्ठ लेखापाल” या पदाकरिता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पद सुनिश्वीतीचे वाचन पुढील प्रमाणे 


करण्यात यावे.- 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे अधिनस्त पदे 
(गट-क संवर्गातील पदे) 
अ.क्र. | पदनाम | शारिरिक | दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतंव्ये शेरा 
पात्रता प्रवर्गासाठी 
पदे 
सुनिश्चीती 
| कनिष्ठ 5, ST, BN, | a)LV,B १. उपकोषागार अधिकारी उच्चस्तर किंवा निम्नस्तर हे पद 
लेखापाल | MF, b) D, HH Req असल्यास किंवा रजेवर असल्यास उपकोषागार | सर्व काम कार्यालयामध्येच 
RW, SE,| 0 OA,BA, | कार्यालयाचा दैनंदिन व्यवहार संभाळणे व उपकोषागार | करावयाचे आहे. असे काम 
-, ७ OL, BL, | स्तरावरील सर्व कामे करणे. कर्मचारी एकट्याने करतो. 
OAL,CP, २.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारात व | अपवादात्मक परिस्थितीत 
LC, Dw, | उपकोषागारात सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतनवाहीनी, | कार्यालयाच्या बाहेर 
AAV ग्रास,ट्रेझरीनेट,बीळपोर्टल इ. सर्व संगणक प्रणालीच्या | टपाल/नस्त्यांची ने-आण करावी 
d) ASD, | मदतीने वेतन, कार्यालयीन खर्च, अग्निम, प्रवास भत्ता इ. सर्व | लागते. सदर कामकाज 
SLD, MI प्रकारच्या देयकांचे लेखापरीक्षण करून शासन नियमानुसार | करण्यासाठी अधिकारी/ 
e)MD योग्य देयके पारीत करणे. कर्मचारी यांना आवश्‍यकतेनुसार 
involving (a) | ३. ट्रेझरी नेट प्रणालीमध्ये देयके लेखापरीक्षण झाल्यानंतर | सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह 
to(d)above | लेखांकन, चलन, data entry, वैयक्तिक ठेव लेखा (PLA), | विचारात घेण्यात यावे. 


बँक ताळमेळ, जमा खर्च लेखा विषयक कामकाज 
संगणकाच्या मदतीने करणे. 

४.अशांदायी निवृत्तीवेतनाचे लेखे ठेवणे, निवृत्तीवेतनाचे 
प्रदान, निवृत्तीवेतनाची थकबाकीची देयके तयार करणे, 
मुद्रांक साठ्याचे वितरण व त्यांचे लेखे ठेवणे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रशा-३ 


2. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०३०८११५९४४६८०५ असा आहे. हे 


शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 

ग AN AJ | R AG H U N ATH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b25 1ab6848d0c9186e896 I bdfcbf986125 
Jeb62d191d6c, 
pseudonym=6AEFE1 149F309520C37075C4408EE4CDAFCSBA11, 

P AWA R serialNumber=94ED5C5700AGEEOBEA70FD85BD77F8CC88E76B4D59B8 
BD74C7 1EF53EC941A59D, cn=TANAJI RAGHUNATH PAWAR 
Date: 2022.03.08 12:00:42 +05'30° 


(ता.र.पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री (वित्त) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (वित्त) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
षः 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई. 


१०.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), नागपुर. 
११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे. 

१२.सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, नवी मुंबई. 
१४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


